सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण व तत्सम 
संवर्गातील संवर्गात पदोन्नती देण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचा दिनांक देणेबाबत... 
सन १९८०-८१ ते सन १९९७-९८ 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०१९/प्र.क्र.३१६/ आस्था-२ 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२०. 
वाचा:-१) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्र.बीसीई- 
१०७७/२९५६७/डी-॥/, दि.४.३.१९८०. 
२) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्र.बीसीई- 
१०८३/११५५/ SIV, दि.२६.१०.१९८३. 
३) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग क्र.बीसीई-१०९०/३२६/ 
आस्थापना-२, दि.८.२.१९९१. 
४) शासन निर्णय,समाज कल्याण,सांस्कृतिक कार्य व क्रिडा विभाग क्र.सकआ ४३९९/प्र.क्र.२००/ 
आस्था-२, दि.२०.२.२००१. 
प्रस्तावना :- 


विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सध्याचे नाव सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण व तत्सम 
गट ऑ संवर्गाच्या दि.१.१.१९८४ ते १.१.१९९९ या कालावधीची शासन आदेशा दि.२०.२.२००१ अन्वये निर्गमित 
केलेली सेवा ज्येष्ठता यादी रद्द करणेबाबत श्री.डी. डी. देशमुख, तत्कालीन विशेष जिल्हा समाज कल्याण 
अधिकारी व इतर यांनी तसेच श्रीमती विजया पवार, तत्कालीन विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासन न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज अनुक्रमे क्र.३८९/२००१ व क्र.८४६/२००३ दाखल 
केलेला होता. सदर मूळ अर्जांच्या अनुषंगाने मा.न्यायाधिकरणाने दि.२२.७७.२००४ रोजी दि.२०.२.२००१ चे 
शासन आदेश अन्वये सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण व तत्सम, गट-अ संवर्गाची निश्चित केलेली 
ज्येष्ठतासूची रद्द करून सुधारित ज्येष्ठता सूची निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. मा.न्यायाधिकरणाने 
दिलेल्या सदर आदेशांविरुध्द शासनाने मा.मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई येथे रिट याचिका 
क्र.९४५३/२००४ व रिट याचिका क्र.९४४९/२००४ दाखल केली होती. प्रस्तुत Re याचिकांच्या अनुषंगाने 
मा.न्यायालयाने दि.१४.६.२०१८ रोजी सुनावणी घेवून शासनाने सादर केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. 
त्यानुसार विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संवर्गाची (सध्याचे नाव सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण 
व तत्सम Ua दि.१.१.१९८१ ते १.१.१९९९ या कालावधीची सुधारित सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. सदर सुधारित सेवा ज्येष्ठता यादी निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने सन 
१९८०-८१ ते सन १९९७-९८ या कालावधीत विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संवर्गात (सध्याचे नाव 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण व तत्सम संवर्ग) पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचा 
दिनांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 
आयुक्त समाज कल्याण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम, गट-ब 
संवर्गातून सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण व तत्सम (पुर्वीचे नाव विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी) 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०११/प्र.क्र. २५८/ आस्था-२ 


गट-अ संवर्गात तात्पुरत्या व अस्थायी स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना खालील प्रमाणे 
सहाय्यक आयुक्‍त समाज कल्याण व तत्सम संवर्गातील नियमित पदोन्नतीचे दिनांक देण्यात येत आहे- 


क्र | निवडसूची वर्ष अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग नियमित पदोन्नतीचा दिनांक 
। १९८०-८१ | १_ | श्री.एस. जे. नाईक विजाभज ३.२.१९८१ 
२ श्री.एन. आर. बोनागीर खुला १.४.१९८१ 
३ श्री.एन. एस. जोशी खुला १.७.१९८१ 
४  श्री.व्ही. एच. गर्भ खुला वेव 
4 श्री. बी. डी. शिक अनु.जाती १.९.१९८१ 
६ श्री. ए. एस. वानखेडे । अनु.जाती १.९.१९८१ 
2] १९८१-८२ | 9 श्री.के. एन. काकडे विजाभज १.११.१९८१ 
२ श्री. पी. एच. शितोळे खुला १६.२.१९८२ 
3 श्री. आर.सी. गोसावी खुला १.६.१९८२ 
४ श्री. यु. सी. फुटाणे खुला १०.६.१९८२ 
५ श्री. आर. एस. पाटील खुला ११.६.१९८२ 
६ श्री. पी. पी. पांजणकर । विजाभज १२.६.१९८२ 
३ । १९८२-८३ | 9 श्री. व्ही. व्ही. कदम खुला २१.९.१९८२ 
२ श्री. एस. सी. पाटील खुला ११.१२.१९८२ 
३3 श्री. के. एम. राठोड विजाभज ११.१२.१९८२ 
४ श्री. बी. एम. तायडे खुला 9.2.98¢3 
५ श्री. पी. एस. कांबळे अनु.जाती २३.२.१९८३ 
६ श्री.एस. के. विके खुला ५.४.१९८३ 
७ श्री. एस. बी. कांबळे अनु.जाती 9819.98.23 
८  श्री.बी. के. देशमुख खुला १९.७.१९८३ 
९ श्री.एम. एस. वानखेडे खुला १९.७.१९८३ 
४ | १९८३-८४ निरंक 
५ | १९८४-८५ | १_श्री.ए. व्ही. नवले खुला २०.११.१९८४ 
Q श्री.एम. के. कुलकर्णी खुला ३.४.१९८५ 
3 श्री.डी. पी. आटे अनु.जाती १५.४.१९८५ 
४ | std. के. गवई अनु.जाती १५.४.१९८५ 
५. श्री.ए. डब्ल्यु. पडोळे खुला १५.४.१९८५ 
६ श्री.डी.एस. चोपकर खुला १५.४.१९८५ 
७ श्री.एम. आर. शिरसाम अज. १२.८.१९८५ 
१९८५-८६ ra श्री.एम. ए. रिसालदार खुला Scie ce 
१९८६-८७ | १_|श्री.आर. जी. मगरे खुला 9.8.98¢§ 
Q श्री.एम. ए. पाठक खुला ४.८.१९८७ 
८ | १९८७-८८ | १_ |श्रीमती आय. रामण्णा खुला १.८.१९८८ 
S| १९८८-८९ निरंक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०११/प्र.क्र. २५८/ आस्था-२ 


क्र | निवडसूची वर्ष अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग नियमित पदोन्नतीचा दिनांक 
।१०|_ १९८९-९० | १_ |श्री.व्ही. डी. नागराज खुला १.३.१९९० 
faq] १९९०-९१ | 9 श्री.के. एम. मेडपीलवार | खुला १.१.१९९१ 
१२| १९९१-९२ | १_|श्री.एन. बी. पाटील अनु.जाती १.१.१९९२ 
१३| १९९२-९३ | 9 श्री.डी.एस. साळुंके खुला १.१०.१९९२ 
२ श्री.पी. एन. गेडाम अनु.जमाती १.१२.१९९२ 
3 श्री.एम. एम. पुणतांबेकर खुला १.४.१९९३ 
४ श्री.एन. के. धोटे खुला १.७.१९९३ 
५ श्री.व्ही. एस. बोरकर खुला १.७.१९९३ 
१४| १९९३-९४ | १_|श्री.एस. डी. डवरी खुला १.१२.१९९३ 
१५ १९९४-९५ | १_ श्रीमती एन. एम. धावारे | खुला १.५.१९९५ 
Q श्री.व्ही. एस. खामकर खुला १.८.१९९५ 
१६ १९९५-९६ | १_|श्री.बी.आर. लांडे खुला १.१०.१९९५ 
Q श्रीम.पी. बी. आदमाने खुला 9.9.988& 
3 _श्रीम.एस. एम. माने खुला १.७७.१९९६ 
qo] १९९६-९७ | १__श्रीम.एस.आर.पाटील खुला ब.११.१९९६ 
Q श्रीम.के.पी. रामटेके खुला १.२.१९९७ 
92] ARRW-Re निरंक 


२. उपरोक्त तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे पदोन्नतीचे सुधारित दिनांक देण्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे:- 

१) प्रस्तुत प्रकरणी दि.२६.१०.१९८३ व दि.८.२.१९९१ रोजी प्रसिध्द Host समाज कल्याण अधिकारी व 
तत्सम, गट ब संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची विचारात घेतळी असून सदर ज्येष्ठतासूची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची आहे अशी धारणा आहे. 

२) प्रस्तुत नियमित निवडसूचींना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधीन राहून 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

3. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२६१५१९३६७४२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

SANJAY GIRIDHAR 

PATIL 


(सं. गि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 
१) आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ - २०११/प्र.क्र. २५८/ आस्था-२ 


२ 


(२ SMS ०८ ww 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण, संस्था पुणे 

सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

सर्व अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 
सर्व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण 

सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 


१० सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


११) मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
१२ 
१३) सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 


मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 


१४) निवडनस्ती आस्था-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


